महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील मुख्य 
अभियंता (RAT) या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१८८/पापु-२३ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई yoo ००१ 
तारीख: ०८ मे, २०२३ 


१) शासन आदेशा क्र. मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१८८/पापु-२३, दिनांक २२.०२.२०२२. 

२) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांचे पत्र क्र. मजीप्रा/मुअना/प्र.लि./ 
न.क्रं./६२५/२०२२, दिनांक १७.०३.२०२३. 

३) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पत्र क्र. मजीप्रा-२०१९/प्र.क्र.3४/आ-१ (AM), दिनांक १९.०४.२०२३ 


शासन Sear - 


जलसंपदा विभागाकडील श्री. राजेंद्र अ. काटपल्लीवार यांना संदर्भाधीन दिनांक २२.०२.२०२२ 
च्या शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये एका वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. सदर प्रतिनियुक्ती काळावधी दिनांक ६.०३.२०२३ रोजी पूर्ण झाला 
असल्यामुळे सध्याच्या कार्यालयात (मुख्य अभियंता, मजीप्रा, नागपूर) २ वर्षांकरीता प्रतिनियुक्ती 
कालावधी वाढवून देण्याची विनंती श्री. काटपल्लीवार यांनी संदर्भाधीन दिनांक 49.03.2023 च्या पत्रान्वये 
केली आहे. 


२. श्री. काटपल्लीवार यांना प्राधिकरणामध्ये १ वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्याची शिफारस महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाने संदर्भाधीन दिनांक १९.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यास अनुसरुन श्री.राजेंद्र 
काटपल्लीवार यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदावर दिनांक 
७.०३.२०२३ पासून पुढे १ वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना पुढीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१८८/पापु-२३ 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम प्राधिकरणामध्ये द्यावयाची 
पदस्थापना 
श्री. राजेंद्र अ. काटपल्लीवार | मुख्य अभियंता (स्था, | मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, नागपूर 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०८१२०७१८४३२८ असा आहे. हा SRT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
G A N EF S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd20e917 
NIVRUTT] /९५॥॥ ४ 
Code=400032, st=Maharashtra, 
lber=1325A2533F628572438B5FB711 


ialNi 
C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B37542 
3; GANESH NIVRUTTI PAWAR 


Date: 2023.05.08 17:16:46 +05'30' 


प्रति, 


प्रत:- 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
श्री. राजेंद्र अ. काटपल्लीवार, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर. 
१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


AD 


) 

) सहसचिव/उपसचिव (सर्व), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

) मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


(> 
wes 


अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

८) कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु), जिल्हा परिषद (सर्व) 

९) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (सर्व), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)निवडनस्ती, पापु-२३ 


an 


9 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२१/प्र.क्र.१८८/पापु-२३ 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


